राज्यातील कोरोना आपत्ती निवारणाच्या 
उपाययोजनांकरिता राज्यातील सेवानिवृत्त 
राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता 
निधीमध्ये देणगी उपलब्ध करून देण्याबाबत .. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: संकीर्ण-११२१/प्र.क्र.८७/१६-अ, 
मंत्रालय विस्तार इमारत, ४ था मजला, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २४ जून, २०२१ 


वाचा - या विभागाचे समक्रमांकाचे दि. ७ मे, २०२१ चे परिपत्रक 


प्रस्तावना- 

ORM आपत्तीच्या दुसर्‍या टप्प्यात राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणावर कोरोना 
विषाणूचा प्रादूर्भाव झाल्यामुळे कोरोना आपत्तीच्या निवारणासाठी प्रभावी उपाययोजनांकरिता 
राज्यातील सर्व भा.प्र.से, AA, भा.व.से व महाराष्ट्र राज्य शासकीय/ निमशासकीय अधिकारी / 
कर्मचारी यांच्या माहे मे, २०२१ च्या वेतनातील एक/ दोन दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता 
निधीमध्ये देणगी म्हणून उपलब्ध करून देण्याबाबत या विभागाच्या समक्रमांकाच्या दि. ७ मे, २०२१ 
च्या परिपत्रकान्वये आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या 
सेवानिवृत्ती वेतनातून देखील दोन दिवसांचे निवृत्तीवेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये देण्याचे 
आवाहन करण्यात आले आहे. परंतु सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनातून दोन 
दिवसांचे निवृत्तीवेतन कपात करताना प्रशासकीय यंत्रणांना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींबाबत वित्त 
विभागाने या विभागास अवगत केले आहे तसेच या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची विनंती केली 
आहे. वित्त विभागाच्या विनंतीस अनुसरून शासन खालीलप्रमाणे सूचना देत आहे. 


परिपत्रक - 

राज्यातील कोरोना आपत्तीच्या निवारणासाठी सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी ऐच्छिक 
रक्‍कम देणगी म्हणून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये देण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. वाचा 
येथील दि. ७ मे, २०२१ च्या परिपत्रकातील परिच्छेद क्र. ३ (अकरा) येथे नमूद केल्याप्रमाणे, सदर 
रक्कम संबंधित निवृत्तीवेतन प्रदान करणाऱ्या प्राधिकाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनातून कपात 
करण्यासंबंधी कोणतीही कार्यवाही करू नये. कोरोना आपत्तीच्या निवारणासाठी सेवानिवृत्त 
राजपत्रित अधिकाऱ्यांना ऐच्छिक देणगी रक्‍कम खाली नमूद केलेल्या तपशीलाप्रमाणे मुख्यमंत्री 
सहायता निधी बँक खात्यात कृपया परस्पर जमा करण्याबाबत आवाहन करण्यात येत आहे. 


मुख्यमंत्री सहायता निधी बॅक खात्याचा तपशील- 


“मुख्यमंत्री सहायता निधी - कोविड १९ Chief Miniter’s Relief Fund - Covid 19 
बचत खाते क्रमांक ३९२३९५९१७२० Saving Account No. 39239591720 


बँक ऑफ इंडिया State Bank of India 
स्टेट बक आफ 2 Mumbai Main Branch, 


मुंबई मुख्य शाखा, फोर्ट, मुंबई-४०० 009. | Fort, Mumbai-400 001. 
शाखा कोड-००३००, Br.Code- 00300, 


IFS Code - 58॥९००००३०० IFS Code — SBIN0000300 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-११२१/प्र.क्र.८७/१६-अ 


च. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७१/"५/.॥89$॥[॥9.90०/.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२१०६२४१५४०१९३९०७ असा 


आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


TIKARAM WAMAN 
KARPATE 


(टि. वा. करपते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद/ विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
सर्व सन्माननीय विधानपरिषद/ विधानसभा व संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य 


. मा. राज्यपालांचे सचिव, मलबार हिल, राजभवन, मुंबई - ४०००३५ 


४. मा. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 


मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
सर्व मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२ 


७. मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्राळय, मुंबई - Yoo ०३२ 
८. शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई - Yoo 032 


. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, (विधान परिषद) विधानभवन, मुंबई - ४०० ०३२ 
. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, (विधान सभा) विधानभवन, मुंबई - ४०० ०३२. 
. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई - ४०० ०३२ 

. सचिव, राज्य माहिती आयोग, मुंबई - ४०० ०३२ 

., उप सचिव (आस्थापना), सर्व मंत्रालयीन विभाग 

. सर्व विभागीय आयुकक्‍्त/सर्व जिल्हाधिकारी 

. प्रबंधक उच्च न्यायालय (मूळ न्याय शाखा), मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर 

. प्रबंधक उच्च न्यायालय (अपिल शाख), मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर 

. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर 

. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त, मुंबई 

. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 

. सरकारी वकील, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा व अपील शाखा, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर 

. सरकारी वकील, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर 

. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता महाराष्ट्र-२, नागपूर, 

. सर्व अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालये 

. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचाळनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 


त्यांना विनंती की, प्रस्तुत शासन परिपत्रकास प्रसिद्धी देण्याबाबत आवश्‍यक कार्यवाही करण्यात यावी. 


. सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्‍त 

. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा/नगरपालिका 

. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

. ग्रंथपाल, विधीमंडळ ग्रंथालय, महाराष्ट्र विधानभवन, मुंबई (१० प्रती) 

. राज्यातील सर्व महामंडळे , मंडळे आणि सार्वजनिक उपक्रम यांचे व्यवस्थापकीय संचालक 
. सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची मध्यवर्ती कार्यालये, महाराष्ट्र राज्य 

. निवड नस्ती/कार्यासन १६-अ, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मंबई-३२. 


KKKKKKKKKKEKKEKKKKRKKKKKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


